जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ जून, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./ साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/६५२३/२०१९, दि.२५.११.२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/ सा बां प्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/११५५/सन-२०२१, 
दि.२५.०१.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्र क्र. 
१ अन्वये जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा झासन निर्णय, शासन निर्णय क्र. रवियो- 
२०२०/प्र.क्र.५९/नियो-२ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयामधील 
अ.क्र.(४) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णयात नमुद केलेले “ अ.क्र.(!४ अंबिलहोळ देवीचे ते गारखेडा बु. रस्ता 
ग्रामीण मार्ग -१६७, साखळी क्र. ०/०० ते २/२०० एकूण लांबी 2.200 कि.मी.” एवजी अ.क्र.(४) 
अंबिलहोळ देवीचे ते गारखेडा बु. रस्ता ग्रामीण मार्ग -१६७, साखळी क्र. ०/०० ते ४/२०० एकूण लांबी 
४.२०० कि.मी. असे वाचावे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधीळ जळगांव जिल्ह्यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६१७६.४५ +2.00) म्हणजेच 
६१७८.४५ कि. मी. इतकी होईल. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥0/१59॥॥१.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६०२१५३३४३००१८ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa ५ h a Nn [ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b 1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
int Vinayakrao Patil 


Vinayakrao Patil क 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव. 

) 
) 


६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


